राज्यातील कृषि विद्यापीठांतर्गत 
शिकविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : APT १०१९/प्र.क्र.७६/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : या विभागाचा समक्रमांक शासन निर्णय दि.५ मार्च, २०२० 


शासन शुध्दिपत्रक 


उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये अ.क्र.३ येथे “कृषि विद्यापीठांतर्गत खालील अभ्यासक्रमांना 


व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” याऐवजी “कृषि विद्यापीठांतर्गत खालील 


अभ्यासक्रमांना सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९०२१७२०१३९६०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ZENDAGE MAHAVEER ह व्या 
BALASAHEB 1. a 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः AHF १०१९/प्र.क्र.9६/७-अओ 


८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 
११.प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, भोसळेनगर, पुणे-७. 
१५.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
१६.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी, जि. अहमदनगर. 
१७.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
१८. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


